वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीचा विक्रीकर 
विभाग) आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील १७०४ 
तसेच इतर संवर्गातील ५८५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णयक्र. विकवि-१०२२/प्र क्र.०८ /वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १५/०३/२०२४ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२११/प्र.क्र.२९१/ वि.प्र.४, दि.१८.११.२०११. 
(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकआ-१२१२/प्र.क्र.१७४/ वि.प्र.४, दि.०३.०४.२०१४ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकआ-१०१४/प्र.क्र.१६७/ वि.प्र.४, दि.०९.०५.२०१४. 
४)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२१६/प्र.क्र.५३/ वि.प्र.४, .दि.१३.१०.२०१६, 
दि.२८.०२.२०१७, दि.१७.१०.२०१७ 
(4) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क.,दि.१०.०२.२०१७. 
(६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१२१८/प्र.क्र.६/ वि.प्र.४, दि.२९.०१.२०१८ व 
दि.२०.०३.२०१८, 
(७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-१२१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०२.२०१७ 
दि.०३.१०.२०१७, दि.०८.०१.२०१८, दि.०५.०३.२०१८,दि.०७.०९.२०१८,दि.२१.०२.२०१९, 
दि.११.०९.२०१९, दि.१२.०२.२०२०, दि.३१.०८.२०२०, दि.१५.०२.२०२१, 
दि.१०.०८.२०२१ दि.२२.०२.२०२२ व दि.१८.०८.२०२२ 
(८) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र क्र १४९/वि.प्र.४, दि.०५.१०.२०१८, 
दि.१२.०३.२०१९, दि.१९.१०.२०१९, दि.२०.०३.२०२० व दि.१४.०९.२०२०, 
(९) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्रमांक विकवि-१०२१/१०४/प्र क २७/वि.प्र.४(१), दि.१२.३.२०२१ 
दि.२३.०८.२०२१ व दि.२८.०२.२०२२, 
(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि.१०२२/प्र क्र ०८/वि.प्र.४, दि.१५.०९.२०२३ 
(99) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र क्र ८/१६/आ.पु.क. दि.२१.०२.२०२४ 


( 
( 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विकवि-१२११/प्र.क्र. २९१/वि.प्र.४, दिनांक 
१८.११.२०११ अन्वये विक्रीकर विभागाच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेण्यात आला असून मुख्य 
संवर्गात ९,८४२ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन दि.०३.०४.२०१४ च्या 
शासन निर्णयान्वये गट-ड व अन्य किरकोळ संवर्गातील २,२७८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीच्या विक्रीकर विभाग) 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२२/प्र क्र.०८ /वि.प्र.४ 


आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील एकूण १७०४ अस्थायी पदांना, तसेच इतर संवर्गातील २२७८ मंजूर 
पदांपैकी ५८५ अस्थायी पदांना दि.१५.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात आली आहे.वस्तू व सेवा कर विभागास सदर पदांची यापुढेही आवश्‍यकता असल्याने 
उक्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वर प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या वस्तू व सेवाकर विभागातील (पूर्वीच्या विक्रीकर विभाग) 
आस्थापनांवरील मुख्य संवर्गातील एकूण १७०४ अस्थायी पदांना, तसेच इतर संवर्गातील ५८५ 
अस्थायी पदांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ मधील अटींच्या अधीन दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंतच्या 
मुदतवाढीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.जी-१,प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील 
कर, (००)००१-संचालन व VARIA, (००)(०१) राज्यकर आयुक्‍त (२०४० ००४२), ०१ वेतन” 
“मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर, १०१ वसुली खर्च, (०१ 
वसुली खर्च, (०१)(०१) राज्यकर विभाग,(२०१० ००५१) ०१ वेतन” व “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष 
२०२०, उत्पन्न व खर्च यावरील करांची वसुली (००) ००१-संचालन व प्रशासन,व्यवसाय, व्यापार 
आजिविका व नोक-या यांवरील कर (००) (09) राज्यकर आयुक्‍त (२०२० ००२३) ०१ वेतन” या 
लेखाशीर्षांखाली त्या त्या वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबासाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५१९१६४११२०५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGYASHREE JAIDEEPSINGH DEORE 


B H A G Y A S H R E E DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=92dc5d3b7ef298d479386f07d9afafc57 9f93cebe1 ae64abae40ebb4 


defc9ec2, postalCode=400032, st=Maharasht! 


INumber=E3F70D0BD9657217AB90182E655B603B823 180978E7 1 DFD3 
DE16A805076EDCEO, BHAGYASHREE JAIDEEPSINGH DEORE 


te: 2024.03.16 12:00:53 +05'30' 


(भाग्यश्री देवरे) 
अवर सचिव, वित्त विभाग 

प्रति, 
१ 
२ 


3 
8 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर, 
विशेष राज्यकर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


( 
( 
( 
(3) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


म अ. क्ट जळ 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२२/प्र क्र.०८ /वि.प्र.४ 


५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६) मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७) अ.मु.स (वित्त)/सचिव (वि.सु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


( 
( 
( 
(१०)अवरसचिव,प्रशासन-४/वि.प्र.१,२, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


